राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा 
अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना 
करण्यासाठी Tater क्षेत्रातील तज्ञ 
व्यक्तींची समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कार्या४ /यंत्रमाग/ अडीअडचणी तज्ञ समिती/ ६४६४/ 
२०२१ दि.०२.११.२०२१ 

प्रस्तावना :- 

भिवंडी येथील यंत्रमागांच्या समस्याबाबत मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली 
झालेल्या बैठकीत, राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय 
योजना शोधण्यासाठी salary क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करणेबाबत निर्णय 
घेण्यात आला. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 
यांनी तज्ञ व्यक्तींच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास केली होती. त्यास अनुसरुन राज्यातील 
यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी वस्त्रोद्योग 
क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींची समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय: 

राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 
शोधण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची पुढीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र समितीचे सदस्य पदनाम 
Pay डा. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर अध्यक्ष 
२ | डा नुरुहीन निजामुद्दीन अन्सारी सदस्य 
३ श्री. waite ताहीर मोमीन सदस्य 
४ श्री. सादिकुज्जमा सदस्य 
५ | प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, मुंबई सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 


२. उपरोक्त समिती ही राज्यातील यंत्रमाग बहुल भाग (१) भिवंडी / ठाणे, (२) 
मालेगांव/नाशिक, (३) धुळे, (४) सोलापूर, (५) इचलकरंजी / कोल्हापूर, (६)विटा/सांगली, (७) 
कामठी/नागपूर, (८) नांदेड/ बीड / उस्मानाबाद या भागांची प्रत्यक्ष पहाणी करून त्याचा विस्तृत 
अहवाल शासनास ३० दिवसांत सादर करेल. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 
१) राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील संघटना यांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने 
त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे. 
२) राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांबाबत यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना / 
HSI यांच्याशी चर्चा करणे. 
३) राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 


शासनास सादर करणे. 
४) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेतर्गत २७ अश्वशाक्तीपेक्षा जास्त जोडभार 
असलेल्या यंत्रमाग धारकांना ऑनलाईन नोंदणी करणेसाठी येत असलेल्या 


अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणे. 
५) राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलीत योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा 
असल्यास त्यानूसार बदल प्रस्तावित करणे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/"/५/.॥0॥/959॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०२१६४७१०७९०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gauri Rahul Maske ah 


(गौरी रा. म्हस्के ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (वस्रोद्योग), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री (gala) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४) & आयुक्‍्त(वस््रोद्योग) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 
५) डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर, सिटी सर्वे 4.94/90, प्लॉट नं १५, दुर्गावाडी, नवीन 
बस स्टॅंड जवळ, मालेगाव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ara निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 


६) डॉ नुरुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी, सिराज मेमोरीअल हॉस्पीटल व डायग्नोस्टीक सेंटर, 
मिलन पेट्रोलपंप समोर, वंजार पट्टी नाका, भिवंडी- ४२१३०२, जि. ठाणे 
७ श्री. रशीद ताहीर मोमीन, भिवंडी, जि. ठाणे 
८) श्री. सादिकुज्जमा, प्लॉट नं.१-अ, हाजी नगर बाबा ताज विला, बी बी कॉलनी, कळमना 
रोड, कामठी, जि. नागपूर. 
९) प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, मुंबई. 
१०0  निवडनस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


